पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २२मे, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३ 

३. शासनपत्र क्रमांक बजेट-१४२२/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक 3 फेब्रुवारी, २०२३. 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनाची कर्मचारी निहाय 
अचूक परिगणना करुन पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून, आवश्‍यक असणाऱ्या निधीची मागणी 
संबंधित जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे करण्याच्या सूचना संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, 
२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सन २०२२-२३ या अर्थिक वर्षात फेब्रुवारी, २०२३ या महिन्याकरीता 
जिल्हा परिषदेला शासनाकडून अनुदान अनुज्ञेय होत असून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या या 
महिन्याच्या वेतनाची अचूक परिगणना करुन कर्मचारीनिहाय सविस्तर तपशील शासनास सादर 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०२३ च्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदांना 
कळविण्यात आले होते. ज्या जिल्हा परिषदांनी सदर माहिती विहित वेळेपूर्वी अचूकरित्या सादर 
केली आहे, अज्ञा जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन दिनांक २३ मार्च, २०२३ व २० एप्रिल, २०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये आवश्‍यक निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता या जिल्हा परिषदांना 
पुढील कालावधीसाठी तसेच मासिक वेतनाची अचूक परिगणना करुन माहिती सादर करणाऱ्या 
अन्य जिल्हा परिषदांना माहे फेब्रुवारी, २०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी वेतन अनुदान 
वितरीत करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यानुषंगाने संबंधित लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध निधी 
विचारात घेऊन संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, 2023 च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ 
मध्ये नमूद कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी तसेच ज्या जिल्हा परिषदांना या शासन 
निर्णयापूर्वी शासन मान्यतेने निधी वितरीत केला जात होता, sar जिल्हा परिषदांना निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील ज्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने पदे मंजूर 
करण्यास संदर्भाधीन दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने मंजूरी दिली 


आहे, तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना या शासन निर्णयापूर्वी शासन मान्यतेने निधी वितरीत केला जात 
होता SAN कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा 
परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली 


एकूण रुपये २,१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी पाच लाख फक्त ) इतके अनुदान 


वितरीत करण्यात येत आहे. 
ग कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 
"| जिल्हापरिषद | संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
is रुपये (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 3 & 5 
| 9 | नांदेड २९ ३६,००,०००/- | रूपये छत्तीस लाख फक्‍त 
2 | रत्नागिरी २८ ३५,००,०००/- | रूपये पस्तीस लाख फक्त 
३ | औरंगाबाद ८४ ८०,००,०००/- | रूपये Vall लाख फक्त 
४ | कोल्हापूर ४ ३,५०,०००/- | रूपये तीन लाख पन्नास हजार फक्त 
4 सांगली २४ २५,००,०००/- | रूपये पंचवीस लाख wat 
६ । लातूर ह ९,००,०००/- | रूपये नऊ लाख फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


भंडारा 9 §,40,000/- | रूपये सहा लाख पन्नास हजार फक्त 
पालघर १२ १०,००,०००/- रूपये दहा लाख फक्त 
उस्मानाबाद ३ ५,००,०००/- । रूपये पाच लाख फक्त 

एकूण १९७ २,१०,००,०००/- | दोन कोटी दहा लाख फक्त 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिली आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 
वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, 
उपरोक्त अनुदानातून ते अदा करु नये. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 


8, सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक 44.09.2023 
च्या शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 
निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


दिर वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शा्तींचे पालन करावे. 


७. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७ नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (22949898), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२२१२२९३१८९२८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/औरंगाबाद/लातूर/कोल्हापूर/सांगली/ 
रत्नागिरी/पालघर/भंडारा/उस्मानाबाद. 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड/औरंगाबाद/लातूर/कोल्हापूर/सांगली/ 
रत्नागिरी/पालघर/भंडारा/उस्मानाबाद. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/औरंगाबाद/लातूर/कोल्हापूर/सांगली/ 
रत्नागिरी/पालघर/भंडारा/उस्मानाबाद. 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, नांदेड/औरंगाबाद/लातूर/कोल्हापूर/ 
सांगली/रत्नागिरी/पाळघर/भंडारा/ उस्मानाबाद. 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक २२ मे, 2023 
सोबतचे विवरणपत्र 
aan नाव a Tanga eae 
[1 नांदेडजिल्हापरिषद  ढ || 
श्री. सुनिल दासराव पाठक मजूर ३१.१२.२०२५ 
श्री. काझी मोईनोद्दिन अ. शुकूर ं ३०.११.२०२३ 
श्री. शिवाजी मुंजाजी बोडके मजूर ३१.०३.२०२८ 
श्री 
श्री 


. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार ३१.०७.२०२४ 


३०.०६.२०२३ 


गोविद गणपती ईंबीतवार मजूर ३१.०३.२०२३ 


फिटर 
र 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 


श्री. शे. नबी. शर. हुसेन 
श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशिर हुसेन मजूर 1 | ३१.०९.२०२३ 


AT 

मजू 

AN 

A मजूर 
१० श्री. रमेश केरबा लोखंडे चौकीदार २८.०२.२०२५ 
११ | ait. हणमल्लु भुमन्ना नरोड ३०.०६.२०२९ 

मज 

सुज 

मजू 


रर भक 
महंमद जिलानी म. कासिम ३१.०३.२०२५ 
१५ श्री. उस्मान शे. चांद मजूर 11 | ३१.०८.२०२८ 


. भास्कर नामदेव दुडकीकर ३१.०३.२०३० 
. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर ३१.०३.२०२७ 
श्री. उत्तम केशव होडाळे ३१.१२.२०२७ 


१९ lait. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी चौकीदार ३०.११.२०२७ 


२० श्री 
२१ श्री. मगदुम शे. गुलाबसाब ३०.०८.२०२८ 
२ श्री 


श्री. विलास संभाजी कदम ३०.०९.२०२७ 
त्र 


an 


me) 
mn 


श्री 
श्री 


ay 


(0२ | 
1] dl al al 
| at] sls] & 
xz 


ay 
Ss 
A 


al 2 
3] 
zi 


ry 


AD AD 
न्ती aN 


जै 


विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर ३१.०७.२०२५ 
मरन. युसुफ इस्माईल र 


सांगली जिल्हा परिषद 
. बजरंग आप्पा साळुंखे मजूर ३१.०३.२०२५ 


.एम.बी. लां मजूर ३१.०५.२०२३ 
Reams 


२७ 
२८ 
२९ 


-O 
२ $$ % 


| 


२) YB) % 


> > 


ठ 


| 


.ठांकर मारुती पवार ३१.०५.२०२५ 
. सुभाष मारुती चव्हाण ३१.०५.२०२५ 


A 
a 


qe 


श्री. संजय सखाराम पाटील 
श्री 


- SER तुकाराम चव्हाण 


३१.०५.२०२९ 


a4 
१६ 


C) 


IC 
१९ 
२० 


A 
-O 


श्री. नंदकुमार पांडुरंग जम 
श्री. विष्णु ज्ञानु भोसले 


.एन. डी. बारगीर 


२९.०२.२०२८ 


३१.०५.२०२८ 
३१.०५.२०२९ 


. एस. एम. जमादार 


३१.०८.२०२९ 


A] A] “९ 
०८ | wl] va 


. एन. आर. मुजावर 
श्री. वाय. डी. पवार 


या 


श्रीमती के. व्ही. नामुष्टे 
. एस. व्ही. साळवी 


मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
oe = | 


मजूर 
जूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
जूर 
जूर 
जूर 


सगणक 


३१.०८.२०२८ 


३१.०५.२०२६ 
३१.०८.२०२५ 


३०.०६.२०२४ 


श्रीमती एन. एस. हेगिष्टे 


३१.१०.२०२४ 


२ | YD 


. एस. आर. रहाटे 


>| % 


. एस. एस.सावंत 


OR. आर. भागवत 
.एस. आर. लांडगे 
. व्ही. के.शितप 


रा 


| 


| 


पंपचालक 
पंप मदतनीस 
वाहनचालक 


डा a 
a@| S| 2 


३०.०४.२०२६ 


LY] x 


| % 


. एस. एस. पवार 

.आर. एस.गवाणकर 

.आर. टी. जाधव 

. एस. वाय. चव्हाण 
ए. टी. जाधव 


| 


पी. निबरे 


तच६६॥ 44 
al ai 


३०.०६.२०२६ 


3° 


Q 
3 
8 
१६ 
१७ 


.जी. जी. बाईत 


| % | % 


By 


.एस. आर. खापरे 
ए. टी. कनावजे 

.पी. बी. तांबे 

. एस. एस. दुर्गवले 


रा 


. एस. एस.निंगावले 


| 


३१.०५.२०२८ 


३०.०४.२०३१ 
३१.०८.२०२३ 


३०.०६.२०२७ 
३०.०६.२०२८ 


. यु. पी. महाडीक 


३०.०९.२०२६ 


| | YD 


.सी. डी. पवार 


a 


>| % 


. अशोक रघुनाथ चिकणे 
. एस. डी. महाकाळ 


रा 


. फाईक शोख महंमद नांदगांवकर मजूर 


३१.०५.२०२५ 


३१.०८.२०२९ 
२९.०२.२०२४ 
३१.०३.२०२७ 


३१.०३.२०२७ 


औरंगाबाद जिल्हा परिषद 


१ श्री. एन. एस. पंपचालक ३१.०३.२०२३ 
२ श्री. एम. एम. पंपचालक २८.०२.२०२८ 
३ श्री. बी. एस. जोगदंड पंपसहायक १८:०२.२०२८ 
४  श्री.जी. आर. साळ पंपसहायक ३१.१२.२०२३ 
षु . एल. के. जोगदंडे पंपसहायक ३१.०८.२०२४ 
६ श्रो.यु.एन.चं पंपसहायक ३१.१०.२०२८ 
७ श्री.डी. ए. व्हाल्वमन ३०.०६.२०२७ 
८ lat. oh. एम. जग व्हाल्वमन ३१.०५.२०२६ 
९ श्री. एस. एस. ना व्हाल्वमन ३१.१२.२०२५ 
१० श्री. ए. बी. जाधव व्हाल्वमन ३१.०१.२०३१ 
११ Sit. eh. व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
१२ श्री.केडी.गाढे | St. व्हॉल्वमन ३०.०४.२०२३ 
१३ श्री.एस.बी. व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
१४ श्री. एस. एन. व्हॉल्वमन ७.३१.२०३० 
१५ श्री. बी. डी. जगताप व्हाल्वमन ३०.०६.२०३० 
१६ श्री.जे.डी. व्हॉल्वमन ३१.१०.२०२४ 
१७ श्री.एस.बी.म व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
१८ ,आर. के. जाधव व्हॉल्वमन ३१.०७.२०२६ 
१९ श्री. एल. व्हाल्वमन ३१.०८.२०२८ 
२० श्री.आर. एस. व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२३ 
२१ श्री. एम. व्ही. पवार व्हाल्वमन ६.३०.२०३१ 
२२ [sane वाय. व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२३ 
२३ श्री.आर.डी. व्हाल्वमन ३१.०५.२०३० 
२४ श्री.एन.के. दां व्हॉल्वमन ५.३१.२०३० 
२५ श्री. एस. एस. व्हाल्वमन ३०.०६.२०२४ 
२६ श्री. एस. एस. जाधव व्हॉल्वमन ३०.०६.२०२९ 
२७ श्री. एस. डी. व्हाल्वमन ३१.०८.२०२८ 
२८ श्री. के. एम. व्हॉल्वमन ३०.०९.२०२८ 
२९ श्री.डी.ए. व्हाल्वमन ३०.०६.२०२८ 
३० श्री. शे. चोद शे. अहेम व्हाल्वमन ३०.०६.२०२८ 
३१ , अमृत दगडू थोरात पंपचालक ३०.०४.२०२९ 
३२ श्री. छत्रपती छगन पंपसहायक ३०.०६.२०२४ 
३३ श्री. बबन व्हाल्वमन ३१.०८.२०२४ 
३४ |श्री. अशोक कुंडलीक व्हाल्वमन ३०.०६.२०२८ 
३५ श्री. मधुकर नामदेव प व्हॉल्वमन ३०.०९.२०२७ 
३६ श्री. प्रल्हाद विश्वनाथ आम व्हॉल्वमन २८.०२.२०२३ 
३७ शरी.सुरेशागोविदनाइक || 1 गावद नाइक व्हाल्वमन ३१.०७.२०२५ 
३८  श्री.विष्णु सुभाष fe व्हाल्वमन ३१.०५.२०२६ 
३९ श्री. भगवान आत्माराम व्हाल्वमन ३१.१२.२०२५ 
४० श्री. गबरु चव्हाण व्हॉल्वमन ३१.१२.२०२५ 
४१ ait. नय्युम रहीम व्हाल्वमन ३१.०१.२०३४ 
४२ श्री. महंमद चाऊस व्हाल्वमन ३१.०७.२०२६ 
४३ श्री. श्रीमंत माधवराव साबळे व्हाल्वमन २८.०२.२०३२ 
४४ . एकनाथ धुमा चव्हाण व्हॉल्वमन ३०.०६.२०२५ 
४५ श्री. दादासाहेब ब नरके व्हॉल्वमन ३१.१२.२०२६ 


४६ ।श्री. SIRT धोंडीबा गायकवाड व्हॉल्वमन ३०.०६.२०२६ 
४७  श्री.विठ्ठल किसन व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२७ 
४८ श्री. प्रताप रामभाऊ चव्हाण व्हाल्वमन ३१.०७.२०३१ 
४९ श्री. प्रभाकर दौंड व्हॉल्वमन ३१.०३.२०२९ 
Yo . गुलाब व्हाल्वमन ३१.०५.२०२८ 
५१ श्री. शिवाजी aig व्हाल्वमन ३१.०५.२०२६ 
५२ श्री. लहानु व्हाल्वमन ३१.०५.२०३२ 
५३ ||श्री. भगीरथ व्हाल्वमन ३१.०५.२०२९ 
५४ ait. ot. टी. निकम पंपचालक ३१.०५.२०२४ 
५५ श्री. एस. एस. ठाकुर व्हाल्वमन ३१.०७.२०३० 
५६ Si. SIR. बी. आढाव व्हाल्वमन ३१.१२.२०२३ 
द्‌ .पी. एल. व्हाल्वमन ३१.०५.२०२८ 
५८ श्री. जे. डी. राठोड व्हाल्वमन ३०.०६.२०२९ 
५९ श्री. गोरख एकनाथ म व्हाल्वमन ३१.०३.२०२३ 
६० श्री. कमलाकर रंगनाथ व्हाल्वमन ३१.०५.२०२८ 
६१ श्री. सोमनाथ मुरलीधर काप व्हाल्वमन ३१.०७.२०२४ 
६२ श्री. गुलाम रसूल शेख अब्दुल व्हाल्वमन ३१.०३.२०२६ 
६३ . संतराम आसाराम व्हाल्वमन ३०.०६.२०२८ 
६४ श्री. होख रफीक शो. उस्माण व्हॉल्वमन ३०.११.२०३२ 
६५ श्री. पुंडलीक गायकवाड व्हाल्वमन ३१.०१.२०२९ 
६६ ।श्री.आसाराम बाबुराव १ व्हाल्वमन ३१.०३.२०२४ 
६७ श्री. गंगाधर भाऊराव व्हाल्वमन ३१.०३.२०२८ 
६८ श्री. बालाजी श्रीराम काथार व्हाल्वमन ३१.०३.२०२७ 
६९ , उत्तम व्हाल्वमन ३१.०३.२०२५ 
(go . पांडुरंग भागवत व्हाल्वमन ३१.०५.२०२७ 
७१ श्री. भिमराव रामजी व्हाल्वमन ३१.०३.२०२५ 
७२ श्री. शामराव दौंड व्हाल्वमन ३१.१०.२०२८ 
03 श्रो.विठ्ठल कोडीबा 8 व्हाल्वमन ३१.०१.२०३० 
oy श्री. हरीदास बाजीराव व्हाल्वमन ३१.०३.२०३० 
oy |श्री.भिमराव श्रीपद रि व्हॉल्वमन २८.०२.२०२९ 
७६ पुं रतन गुंजाळ व्हाल्वमन ३१.०३.२०२६ 
७७ |. महेबुबखा महेताबखा पठाण व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
७८  ।श्री.विष्णु परसराम खरात रोजंदारी | | ३१.१२.२०२५ 
७९ ait. शे. इसाक गुलाब वालमन ३१.१२.२०३० 
८० श्री. नारायण भागाजी जाधव वालमन ३१.०५.२०२४ 
८१ श्री. साहेबराव भावसिंग कवाळे वाळलमन ३०.०६.२०३२ 
८२ ||श्री. गोकुळ सुखदेव भरत वालमन ३१.०८.२०२९ 
८३ श्री. बाबासाहेब विश्वनाथ इं वालमन ३१.०७.२०३१ 
८४ ie बाजीराव वालमन ३०.०६.२०२९ 
पालघर 

१ श्री. श्रीकांत वामन भावसार मजूर ३१.०८.२०२८ 
२ श्री. सुरेश लाल्या चिपाट मजूर ३१.०८.२०३२ 
३ श्री. संजय रघुनाथ गावड मजूर ३१.०५.२०३४ 
8 . कांचन ठाकूर मजूर ३१.०१.२०३१ 
५ श्री. अरविंद आत्माराम पाटील मजूर ३०.०६.२०३२ 
६ श्री. जयवंत बाळाराम पाटील मजूर ३१.०५.२०३१ 


दिलीप शिवराम पाटील 


श्री. रामभाऊ शिवराम पाटील 


मिलींद मोहन पाटील 


३१.०५.२०३५ 
मजूर 


श्री 
श्री 


. प्रकाश गुरुद्दीन वम 


99 श्री. य श्रावण 


श्वर गुरुनाथ 


मजूर 
मजूर 


३१.०५.२०३४ 
३१.०८.२०२९ 
३१.०५.२०२४ 


३१.१२.२०२३ 


३०.११.२०२५ 


SS 


. पुणे संजय मन्मथअप्पा 


३०.०९.२०२६ 


. केंद्रे दत्तात्रय निळकंठ 


श्री. cho प्रभाकर तुकाराम 

श्री. विक्रम मकाजी 

श्री. स्वामी सोमनाथ बाबय्या 
न Uy 


ब ag 


मजूर 
मजूर 
मजूर ३१.०५.२०२५ 


पंपचाळक ३१.०५.२०२४ 


. केगादे लक्ष्मण मरीबा 


मजूर ३०.०९.२०२६ 


.डी.सी. राहां 
.डी. जी. मेश्राम 


भंडारा जिल्हा परिषद 


व्हा लमन 
३०.११.२०२३ 


. ए. आर. ठाकर 
श्री. एस. एस. | 


. गणपत शामराव पाटील 
. महादेव जाधव 
. कृष्णात हिंदुराव प 

. संभाजी श्रीपती कांबळे 


पंपचाळक 
३१.०५.२०२७ 


पंपचाळक 
३१.१०.२०२७ 


पंपचाळक 
३०.०४.२०२३ 


३०.०७.२०२३ 
३१.१०.२०२४ 
३१.०५.२०२४ 


1) कोल्हापूरजिल्हापरिद | 
y 


उस्मानाबाद जिल्हा परिष 


पंपचालक ३१.०३.२०३७ 
वेशी प 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 

AND SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4.20=49ad4eefa4101394c1b1 1 1965f2d93940a592bd8a91d2970b2 


BALASAHEB ae 
BABASAHEB ॥॥॥१६-०- का 


-0६009038729350071332६109408000982847183251६६ 
£2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
Date: 2023.05.22 14:23:34 +05'30" 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


